शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासून विद्यमान पदविका 
औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थेच्या नावात/ 
ट्रस्टच्या नावात बदल, संस्थेच्या पत्त्यात बदल करण्यास 
फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन शासन मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. मान्यता-२०२१/(प्र.क्र.९०/२१) तांशि-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २९ जुले, २०२१. 
संदर्भ : संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक १०/एनजीपी/ 
पीसीआय/ २०२१/ ५३४, दि.१३/०७/२०२१. 


प्रस्तावना :- 


फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडीया, नवी दिल्ली यांनी शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासून विद्यमान पदविका 
औषधनिर्माणशास््र अभ्यासक्रमाच्या संस्थेच्या नावात/ट्रस्टच्या नावात बदल, संस्थेच्या पत्त्यात बदल करण्यास 
मान्यता दिलेली आहे. त्यास अनुसरुन संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उपरोक्त 
संदर्भाधिन पत्रान्वये विद्यमान पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थेच्या नावात/ट्रस्टच्या नावात 
बदल, संस्थेच्या पत्त्यात बदल करण्यास झासन मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 
सदर प्रस्तावास शासन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासुन फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडीया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरून खालील “प्रपत्र-अ” व प्रपत्र-ब मध्ये नमुद केल्यानुसार औषधनिर्माणशासत्र पदविका अभ्यासक्रमाच्या 
संस्थेच्या नावात/ट्रस्टच्या नावात बदल व औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेच्या पत्त्यात बदल 
करण्यास झासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


प्रपत्र-अ - विद्यमान औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेच्या नावात/ट्रस्टच्या नावात बदल. 


Sr | Institute Institute Old name of Institute/ Trust New name of Institute/ Trust 
no Code PCI ID 
1 1161 PCI-1929 | Matoshri Education Society's College Matoshri Education Society's Satyajeet 
of Pharmacy, Mehakar, Tal. Mahekar, College of Pharmacy, Khandala, Akola 
Dist. Buldhana Road, Mehkar, Tq. Mehkar, Dist. 
Buldhana. 
2 2545 PCI-1637 | PTSP Mandals Pharmacy College, Shriganesh Ramchandra Katruwar 
Manwath, Near Bus Stand On Bypass College of Pharmacy, Manwath 
Highway, Manwath 
3 5276 PCI-1123 | Khandesh Education Society's College | Khandesh Education Society's Late Shri 
of Pharmacy, Near Railway Station, Pandharinath Chhagansheth Bhandarkar 
Amalner-425402, Dist. Jalgaon College of D. Pharmacy, Amalner, Dist. 
Jalgaon. 
4 5291 PCI-816 | R.C. Patel Educational Tust, H.R. Patel | Shirpur Education Society, H.R. Patel 
Institute of Pharmacy, Shirpur Institute of Pharmacy, Shirpur 
5 6909 PCI-2655 | Y D Mane Institute Of Pharmacy, Y D Mane Institute of Pharmacy, Kagal 
Kagal D Pharmacy, Near Alka Sheti 
Farm, Sangaon Road, Kagal, Dist 
Kolhapur 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२१/(प्र.क्र.९०/२१) तांशि-५ 


प्रपत्र ब- विद्यमान औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेच्या पत्त्यात बदल. 


Sr | Institute | Institute | Institute name Institute Old Address Institute New Address 
no Code PCI ID 
1 4657 PCI- Dr. R G Bhoyar | Nagpur-Wardha Road, 123, Nagpur Wardha Road, Survey 
3724 Institute of Mohnapur, Mohnapur(V), No. 19-1 and 19-2, Mouza 
Pharmacy Seloo(M), Wardha(D), Mohanapur Seloo, Seloo(V), 
Maharashtra(S)-442 104 Seloo(M), WARDHA(D), 
Maharashtra(S)-442104. 
2 6503 PCI- Shree Ambabai_ | Sangli-Miraj Raod, SATS Diploma In Pharmacy, 
2058 Talim Sanstha's | Wanlesswadi, Sangli-Miraj Sangli-Miraj Road, Tilak Nagar, 
Diploma in Road, Opposite Kripamayee Miraj Sangli Road, Miraj (V), 
Pharmacy Hospital, Wanlesswadi, (V), Miraj(M), SANGLI(D), 
Miraj (M), SANGLI(D), MAHARASHTRA (S)-416416 
MAHARASHTRA (S)- 
416414 
२. सदरची मान्यता ज्या संस्थांनी शासनाने विहीत केलेले नोंदणी शुल्क अदा केलेले नाही त्यांना सदर 


नोंदणी शुल्क संचालक, तंत्रशिक्षण यांचेकडे भरण्याच्या अटीच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 


३. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 


देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०७२९११२३५५६७०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


0९ 
harashtra, ou=Higher & Technical 
}00032, st=Mahi htra, 


. Digital 
Anil Raghunath “: 
nil Raghunath 0000000000 
2. 1c05d9058175992109e62d3f57 1 9b9dfb87a9657 
9९ a 
serialNumber=2356d82c73e8a0c7b6da68b65 1 1197206b94720842c 
a t a [| da576febebf84581fc52a, cn=Anil Raghunath Katkar 
Date: 2021.07.29 11:31:13 +05'30° 


(अ. र. काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई 

संबंधीत सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
सर्व संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा मजला, 
चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 


. फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया, कम्बाइन्ड काऊन्सिल्स बिल्डिंग, कोटला रोड, एजवान-इ- 


गालिब मार्ग, नवी दिल्ली-११० ००२. 
सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण भाग), नवी दिल्ली. 


८. विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल 


इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई 


. निवड नस्ती/तांशि-५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


